राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी 
करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी व उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी स्थापित केलेल्या कृती दलाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : -९ ऑगस्ट, 2023 


संदर्भ :- १) महिळा व बाल विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५, दि.२०.०६.२०२३ 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५, दि.२१.०७.२०२३ 
3) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५, दि.०४.०८.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या प्रकरणाच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच सदर 
प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्यासाठी मा. श्री. दिपक सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे 
अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.-१ येथील शासन निर्णयान्वये कृती दलाची (Task Force) स्थापना करण्यात आली होती. 
सदर शासन निर्णयामधील सदस्य सचिव यांच्या नियुक्‍तीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.-१ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या कृती दलाचे (Task Force) सदस्य सचिव, या 
पदावर “संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे” यांच्याऐवजी “संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई” यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात असला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०८०९१४१५०५७७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. i as १. 


254. 5640 
RAMDAS _ sis 
postalCode= 
औत fer lumber B7A0B4410 
T H A K U R ( वि र| ; Ferns 030६346802, 
री * ठार ॥॥095 FHAKUI 
Date: 2023.08.11 18:18:20 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Sdcaeed3f6fa70d 


प्रति, 

संचालक, 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

प्रत:- 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


१|२ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५ 
३) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
४) मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
५) मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
६) मा. श्री. दिपक सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण), 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
qo) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
११ संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१४) संजीव जाधव,संचालक, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण Fa, मुंबई, 
१५) सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
१६) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 
१७) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 
१८) निवड नस्ती -का-५. 


२|२ 


